जागतिक बँकेच्या सहाय्याने केंद्र शासन 
पुरस्कृत Skill Strengthening for Industrial 
Value Enhancement (STRIVE) या 
योजनेची राज्यामध्ये ३८ शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था व ४ खाजगी औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था व चेंबर्स ऑफ मराठवाडा 
इंडस्ट्री अण्ड अँग्रीकल्वर, औरंगाबाद येथे 
अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६/व्यशि-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ : 

१) जागतिक बँक सहाय्यित केंद्र पुरस्कृत STRIVE प्रकल्पाबाबत केंद्र शासनाने 
निर्गमित केलेल्या दिनांक २०.०९.२०१८ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचना. 

2) डीजीईटी, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. DGT-89(2)/2098-AP, दि. ०६.०३.२०१९ 

३) डीजीईटी, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. DGT-2/2098-STRIVE, दि. ०९.०८.२०१९ 

४ शासन निर्णय, alates विकास व उद्योजकता विभाग, क्रमांक जाबँप्र-२६११/ 
प्र.क्र.१८/१९/व्यशि-५, दि. २२.०८.२०१९ 

५) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १८/७॥३॥/₹/२०१९/(४०)/१५६, 
दिनांक १६.०९.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


देशातील व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करण्याची 
MRTG आहे. औद्योगिक मूल्य वर्धनाकरीता कौशल्य मनुष्यबळाची निर्मिती करणे आवश्‍यक 
असून, यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि व्यवसाय प्रशिक्षणाद्वारे कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान 
करण्याची कार्यक्षमता सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे. याकरीता जागतिक बँकेच्या सहकार्याने देशात 
Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) हा प्रकल्प नोव्हेंबर २०२२ 
पर्यंत राबविण्याचा केंद्र शासनाच्या Hea व उद्योजकता मंत्रालयाने निर्णय घेतलेला आहे. सदर 
प्रकल्पांमध्ये लहान व मध्यम आकाराच्या उद्योग, व्यवसायिक संघटना, औद्योगिक समूह 
(Industrial Cluster) याचा सहभाग निश्चित केलेला असून, त्यांच्या सहकार्याने औद्योगिक प्रशिक्षण 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


संस्थांमधील प्रशिक्षणाच्या दर्जामध्ये सुधारणा त्याचबरोबर शिकाऊ उमेदवारीच्या व्याप्तीमध्ये वाढ 
करण्यात येणार आहे. 


2. जागतिक बँकेकडून Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) या 
प्रकल्पास अर्थसहाय्य प्राप्त होणार असून, सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी जागतिक बँकेच्या 
Program for Result या तत्वानुसार होणार आहे. त्यास अनुसरून केंद्र शासनाने STRIVE 
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरीता Operational Manual निर्गमित केले आहे. यानुसार STRIVE 
प्रकल्प राज्यामध्ये राबविण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १३.०८.२०१९ रोजीच्या 
बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. 


जागतिक बॅक सहाय्यित “Skil Strengthening for industrial Value Enhancement 
(STRIVE)” या प्रकल्पाची खाली नमूद चार घटकांमध्ये (१७5५ Area) राज्यात अंमलबजावणी 
करण्यास संदर्भाधीन (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे:- 


१) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे. (Improved Performance of 
ITI), 
2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षणासाठी राज्याची क्षमता वाढविणे. 


(Increase Capacities of State Government to support ITls and Apprenticeship 


Training), 

3) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व शिकाऊ उमेदवारी अंतर्गत प्रशिक्षणाची व ज्ञानार्जनाची क्षमता 
वाढविणे. (Improved Teaching & Learning Capabilities), 

४ शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेचा दर्जा व व्याप्ती वाढविणे. (improved and 


Broadened Apprenticeship Training) 


घटक क्रमांक १ अंतर्गत केंद्र शासना मार्फत दोन टप्पांमध्ये देश पातळीवर एकूण Yoo 
शासकीय व १०० खाजगी संस्थांचा समावेश होणार आहे. 


पहिला टप्पा :- १६० शासकीय संस्था व ४० खाजगी संस्था 


दुसरा टप्पा :- २४० शासकीय संस्था व ६० खाजगी संस्था 


घटक क्र. १ अतंर्गत महाराष्ट्र राज्यातील किमान ७३ व कमाल ८१ शासकीय औदयोगिक 
प्रशिक्षण संस्थांचा सदर प्रकल्पामध्ये समावेश करण्याचे प्रस्तावित आहे. शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांकडून विहित नमुन्यातील Institutional Strategic Plan (ISP) ऑनलाईनव्दारे 
मागविण्यात येऊन, त्यांचे मूल्यांकन संचालनालय स्तरावर करण्यात आले व या मूल्यांकनाच्या 
आधारे राज्य सुकाणू समितीने शिफारस केलेल्या संस्थांची स्पर्धात्मक तत्वावर राष्ट्रीय सुकाणू 
समितीने पहिल्या टप्यात ३८ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना मान्यता दिली व खाजगी 
औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थांनी परस्पर ऑनलाईन AR Institutional Strategic Plan (ISP) 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


केंद्रशासनाकडे सादर केले.केंद्रशासनाच्या विहीत समितीने या institutional Strategic Plans 
(ISP) चे मूल्यांकन केले व या मूल्यांकनाच्या आधारे राज्यातील ०४ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थांना राष्ट्रीय सुकाणू समितीने मान्यता दिली. 


घटक क्र. ४ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेचा दर्जा व व्याप्ती वाढविण्याकरिता 
देशपातळीवर स्पर्धात्मक तत्वावर राज्य सुकाणू समितीने शिफारस केलेल्या १०० औदयोगिक 
आस्थापनांच्या समुहांची (Industry Clusters) राष्ट्रीय सुकाणू समितीमार्फत निवड करण्यात येणार 
आहे. त्यापैकी देशपातळीवर १० औदयागिक समूहांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर या घटकाची 
अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यानुसार देशपातळीवर राष्ट्रीय सुकाणू समितीने ०९ 
औदयागिक समुहांचे प्रायोगिक तत्वावर निवड केलेली असून त्यामध्ये राज्यातील चेंबर्स ऑफ 
मराठवाडा इंडस्ट्री अण्ड अँग्रीकल्चर, औरंगाबाद या औद्योगिक समूहांची प्रायोगिक तत्वावर निवड 
करण्यात आलेली आहे. 


जागतिक बँकेच्या सहाय्याने केंद्र शासन पुरस्कृत 5१ Strengthening for Industrial Value 
Enhancement (STRIVE) या योजनेची अंमलबजावणी राज्यामध्ये ३८ शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था व ४ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच प्रायोगिक तत्वावर चेंबर्स ऑफ 
मराठवाडा इंडस्ट्री अँण्ड अँग्रीकल्वर, औरंगाबाद या औद्योगिक समूहांमध्ये करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


जागतिक बँकेच्या सहाय्याने केंद्र शासन पुरस्कृत Skill Strengthening for Industrial 
Value Enhancement (STRIVE) या योजनेची अंमलबजवणी राज्यामध्ये ३८ शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था (प्रपत्र अ व ४ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (प्रपत्र बो तसेच प्रायोगिक 
तत्वावर चेंबर्स ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्री अण्ड अँग्रीकल्वर, औरंगाबाद (प्रपत्र क) या औद्योगिक 
समूहामध्ये करण्यास खालील ACT व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यत येत आहे. 


SIH व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 


१. केंद्र शासनाचा १०० टक्के हिस्सा राहील. राज्य शासनाचे कोणतेही अनुदान मिळणार नाही. 
प्रकल्प कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर केंद्र शासनाचे कोणतेही अनुदान मिळणार नाही. 


2.65 TRAM Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करिता वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या ऑपरेशन मॅन्युअलनुसार 
अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. 


३. संस्था व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांनी राज्य शासन व केंद्र शासनाशी विहित त्रिपक्षीय 
समंजस्य करार करणे बंधनकारक आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


४.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी सहयोगी उद्योजकांची निवड करून विहित संस्था व्यवस्थापन 
समितीची स्थापना करणे आवश्‍यक आहे. 


५. संस्था व्यवस्थापन समितीने राज्य सुकाणू समितीने मंजूर केलेल्या Bye Laws/Rules & 
Regulation च्या आधारे विहित नोंदणी कायदा (सोसायटी रजिस्ट्रेशिन अँक्ट) नुसार नोंदणी करणे 
आव्यक आहे. 


६. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये कोणतेही पद मंजूर करण्यात येणार नाही. 


७. विहित इंस्टिटयूट स्ट्रॅटेजीक प्लान (ISP) नुसार अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. 


CARAT मॅन्युअलनुसार ज्या बाबींवर खर्च मान्य करण्यात येईल (Eligible Expenditure) अशाच 
बाबींवर खर्च करणे आवश्‍यक असून ज्या बाबींवर खर्च मान्य होणार नाही (Ineligible Expenditure) 
अशा बाबींवर खर्च केल्यास खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांकडून हा खर्च वसूल करण्यात 
येईल. 

९. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये स्वयं अर्थ सहाय्यित तत्वावर National Skill Qualification 
Frame-Work (NSQF) च्या स्तराशी सुसंगत असलेले विहित NSQF लेव्हलचे कमीतकमी ३०० 
तास कालावधीचे अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम राबविण्यात यावे. 


१०.पर्यावरण विषयक तसेच सामाजिक बाबींवर होणारे परिणाम यांचे सनियंत्रण करण्याकरीता 
संस्थेतील कार्यरत अधिकारी/कर्मचाऱ्याची Environmental & Social Nodal Person ची नेमणूक 
करणे आवड्यक आहे. त्यांना कोणतेही मानधन देय नाही. 


99.PFMS प्रणाली अंतर्गत बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयकृत बँकेत चाळू खाते उघडणे आवश्‍यक 
आहे. 


१२.महाळेखापाल व राज्य प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाने किंवा केंद्र शासनाने विहित केलेल्या 
संस्थेने केलेल्या ऑडीटला सामोरे जाणे बंधनकारक आहे. 


औद्योगिक समूह (चेंबर्स ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्री अण्ड अँग्रीकल्चर, औरंगाबाद) 


१. केंद्र शासनाचा १०० टक्के हिस्सा राहील. राज्य शासनाचे कोणतेही अनुदान मिळणार नाही. 
प्रकल्प कालावधी संपृष्टात आल्यानंतर केंद्र शासनाचे कोणतेही अनुदान मिळणार नाही. 


2.65 TRAM Skill Strengthening for industrial Value Enhancement (STRIVE) प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करिता वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या ऑपरेशन मॅन्युअलनुसार 
अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. 


3. Industry Cluster ची संस्था नोंदणी कायदा, १८६० किंवा कंपनी कायदा, २०१३ किंवा 
Maharashtra Public Trust Act, १९५० अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्‍यक राहील. 


४. केंद्र, राज्य व संबंधित Industry Cluster यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करणे आवश्‍यक 
आहे. 


५. इंडस्ट्री अँप्रेंटिशिप एनिशिटीव्ह प्लान/प्रपोझल राष्ट्रीय सुकाणू समितीने मंजूर करणे आवश्‍यक 
असून त्यानुसार अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


६. Industry Cluster ने Dual Training System राबविण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांशी 
सहयोग करण्यासाठी सामंजस्य करार करुन त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. 


७. कोणतेही पद मंजूर करण्यात येणार नाही. 


८. पर्यावरण विषयक तसेच सामाजिक बाबींवर होणारे परिणाम यांचे सनियंत्रण करण्याकरीता 
संस्थेतील Industry Cluster मधील कार्यरत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची Environmental & Social 
Nodal Person ची नेमणूक करणे saga आहे. त्यांना कोणतेही मानधन देय नाही. 


९.०५७ प्रणाली अंतर्गत बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयकृत बँकेत चाळू खाते उघडणे आवश्‍यक 
आहे. 

qo. शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या उमदेवारांना विदेशामध्ये रोजगार (Overseas 
Placement) मिळवून देण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. 


११.ऑपरेडान मॅन्युअल नुसार ज्या बाबींवर खर्च मान्य करण्यात येईल (Eligible Expenditure) अशा 
बाबींवर खर्च करणे आवश्‍यक असून ज्या बाबींवर खर्च AY SI Alar (Ineligible Expenditure) 
अशा बाबींवर खर्च केल्यास Industry Cluster कडून हा खर्च वसूल करण्यात येईल. 


१२. महालेखापाल व राज्य प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाने किंवा केंद्र शासनाने विहित केलेल्या 
संस्थेने केलेल्या ऑडीटला सामोरे जाणे बंधनकारक आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१९१११६३७३००३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat 
Date: 2019.09.19 19:30:22 +05'30' 


(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. मा. मंत्री, कौडल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


Se 


१०. 


सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालये 
(ad) 

सबंधित शासकीय/खाजगी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य, 

महालेखापाल ( लेखा वअनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई, 

निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई, 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (सर्व) 


मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. अध्यक्ष, विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

उप सचिव, कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (व्यशि-३). 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६/व्यशि-३, 
दि. १९ सप्टेंबर, २०१९ सोबतचे प्रपत्र "अ" 
STRIVE प्रकल्पांतर्गत निवड करण्यात आलेल्या शासकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थांकरीता केंद्र शासनाने 


मंजुर केलेला निधी (रुपये लाखात) 
Operations केंद्र शासनाने 
एनसीव्हीटी सरो 
विभागाचे | अ. eae औ.प्र. Manual नुसार ISP नुसार 
ग एमआयएस जिल्हा मंजुर मंजूर 
नाव न ae चे नाव मंजुर होऊ शकणारा | मंजूर केलेला 
जास्तीत जास्त निधी निधी 
1 | GR27000041 | अंबरनाथ ठाणे 250.00 245.00 
2 | GR27000230 | ठाणे, (मु ठाणे 200.00 189.00 
मुंवई 3 | GR27000377 गुहागर रत्नागिरी 200.00 184.00 
4 | GR27000050 मुलुंड मुंबई 250.00 226.00 
5 | GR27000040 ठाणे ठाणे 250.00 250.00 
| 6 | GR27000034 | पनवेल रायगड 250.00 241.00 
7 | ७२27000009 | औंध-पुणे पुणे 250.00 250.00 
18 GR27000021 | कोल्हापुर | कोल्हापुर 250.00 250.00 
पिपरी- 
po GR27000066 । द्वचवड पुणे 250.00 250.00 
पुणे 10 | GR27000029 | सांगली सांगली 250.00 238.00 
11 | GR27000135 | गडहिंग्लज | कोल्हापुर 200.00 200.00 
12 | GR27000019 कराड सातारा 250.00 250.00 
13 | GR27000018 | ART सातारा 250.00 250.00 
14 | ७२27000022 | सोलापुर सोलापुर 250.00 250.00 
15 | GR27000359 खेड पुणे 250.00 245.50 
16 | GR27000014 Joo धुळे 250.00 250.00 
17 | GR27000701 देवळा नाशिक 150.00 143.30 
नाशिक |_18_|_GR27000063 दिडोरी नाशिक 250.00 187.10 
19 | GR27000024 | नाशिक नाशिक 250.00 238.99 
20 | GR27000023 | अहमदनगर | अहमदनगर 250.00 226.00 
21 | GR27000015 | जळगाव जळगाव 250.00 241.00 
22 | GR27000030 लातुर लातुर 250.00 234.00 
23 | GR27000031 बीड बीड 250.00 247.00 
24 | GR27000062 | जालना जालना 250.00 249.80 
औरंगाबाद | 25 | GR27000010 नांदेड नांदेड 250.00 205.50 
26 | GR27000143 निलंगा लातुर 200.00 184.00 
27 | GR27000036 | परभणी परभणी 250.00 241.00 
| 28 | GR27000237 | लातुर, | लातुर | 20000 | 184.00 | GR27000237 | लातुर, (मु लातुर 200.00 184.00 
| | 29 | ७२27000012 | अकोला | अकोला | 250.00 =| 250.00 | GR27000012 | अकोला अकोला 250.00 250.00 
अमरावती | 30 | GR27000307 | वाशिम | वाशिम | 20000 | 191.00 | GR27000307 वाशिम वाशिम 200.00 191.00 
| 31 | GR27000013 | अमरावती | अमरावती | 25000. =| 237.00 | 1 | GR27000013 | अमरावती | अमरावती 250.00 237.00 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


Operations केंद्र शासनाने 
एनसीव्हीटी संस्थे 
विभागाचे जमावात औ.प्र. Manual नुसार ISP नुसार 
aq अक- | एमआयएस जिल्हा मंजुर होऊ शकणारा | मंजूर 
नाव क चे नाव मंजुर होऊ शकणारा | मंजूर केलेला 
जास्तीत जास्त निधी निधी 
अमरावती |_32_| GR27000080 | बुलढाणा | बुलढाणा 250.00 179.50 
अमरावती a Se 
33 | GR27000037 | यवतमाळ | यवतमाळ 250.00 215.00 
34 | GR27000027 | पुलगाव वर्धा 200.00 195.00 
35 | ७२27000151 | नागपुर, (मु । नागपुर 200.00 195.00 
नागपुर 36 | GR27000084 | गडचिरोली | गडचिरोली 250.00 250.00 
37 | GR27000078 वर्धा वर्धा 200.00 195.00 
38 | GR27000445 Bae नागपुर 200.00 197.00 
(ग्रामीण) ञ न न 
एकुण 8900.00 8454.69 


Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat 
Date: 2019.09.19 19:30:37 +05'30' 


(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६/व्यशि-३, 
दि. १९ सप्टेंबर, २०१९ सोबतचे प्रपत्र "ब" 


STRIVE प्रकल्पांतर्गत निवड करण्यात आलेल्या खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थांकरीता केंद्र 


शासनाने मंजुर केलेला निधी (रुपये लाखात) 
Operations Se 
4 केंद्र 
Manual 
नुसार मंजुर शासनाने 
विभागाचे एनसीव्हीटी me ISP नुसार 
अ.क्र : औपप्र. नाव | जिल्हा होऊ 3 
नाव एमआयएस कोड मंजूर 
ठाकणारा 
जातत त केलेला 
जास्तीत निधी 
जास्त निधी 
के.जी.एस.वराडे 
1 GR27000187 खाजगी जळगाव 200.00 200.00 
औ.प्र.संस्था 
2 GR27000247 ie el नंदुरबार 200.00 140.00 
औ.प्र.संस्था $ 
शिर्डी साई रुरल 
नाशिक 3 GR27000497 खाजगी अहमदनगर | 200.00 200.00 
औ.प्र.संस्था 
हिंदी सेवा 
मंडळाचे 
4 GR27000521 संतगाडगेबाबा जळगाव 200.00 134.00 
खाजगी 
औ.प्र.संस्था 
एकुण 800.00 674.00 


Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat 
Date: 2019.09.19 19:30:51 +05'30' 


(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६/व्यशि-३, 
दि. १९ सप्टेंबर, २०१९ सोबतचे प्रपत्र "क 


STRIVE प्रकल्पांतर्गत Pilot Basis नुसार निवड करण्यात आलेले Industry Cluster (रुपये लाखात) 


औरंगाबाद 


चेबर ऑफ 
मराठवाडा 
इंडस्ट्रिज अँण्ड 


अँग्रीकल्वर, 
औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


Operations Manual 


केंद्र शासनाने 
विभागाचे Industry नुसार मंजुर होऊ मंजूर 
अ.क्र. जिल्हा जा ति as केलेला 
नाव Cluster शकणारा जास्तीत जास्त 
निधी गिधी 


निधी अदयाप 
मंजुर करण्यात 
आलेला नाही. 


टिप - राष्ट्रीय सुकाणु समिती मार्फत सदर Industry Cluster द्वारे सादर करण्यात येणा-या प्रस्तावाचे 
मुल्यांकन केल्यानंतर निधी मंजुर करण्यात येणार आहे. 


Digitally signed by Suvarna Siddharth 
Kharat 
Date: 2019.09.19 19:31:04 +05'30' 


(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी १० 


